जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी च्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा - परभणी. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन पूरक पत्र क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५६/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५६/पदुम-३ 
दिनांक १६.११.२०१८ 


वाचा क्र. (२) येथील दिनांक १६.११.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये परभणी जिल्ह्यातील प्राणी 
क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर एकूण ८ व्यक्‍तींवी अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. आता परभणी जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर संबंधित 
जिल्ह्यातील मानवहितकारक कार्य करणारे/प्राणी कल्याणासाठी कार्य करणारे कार्यकर्ते या क्षेत्रामध्ये 
खालील व्यक्तींची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अज्ञासकीय सदस्यांचे नांव पत्ता 

०९. श्री. माणिक केशवराव जेवणार मु.पो. पेडगांव, ता. जि. परभणी 

१०. _ | ०. श्री. अळनुरे संदीप बाळासाहेब रा. खुरलेवाडी, ता. पालम, जि. परभणी 
११. श्री. अशोक नागोराव लवटे रा. आनंदवाडी, ता. पालम, जि. परभणी 
१२. श्रीमती wares मंदाकिनी गोविद रा. वैतागवाडी, ता. सोनपेठ, जि. परभणी 


सदर नियुक्ती त्यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल असण्याच्या अटीवर करण्यात येत आहे. 
3. सदरचे शासन परकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०११७१७१३३८२८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vikas Tulshiram — फळाचा 


ADF Dept, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a 1 9b04c6d22f8ef 1 b8db: 


Kadam 0 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५६/पदुम-३ 


४. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

५. अतिरिक्त आयुक्त, पश्युसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 

६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

८. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्युवधगृह, मुंबई. 

९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन. 

१२. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 

१३. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. परभणी जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व 
अशासकीय सदस्य 

१६. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


